RNI No.MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक ४० 


] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १ ९ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 


क्रमांक एईओ -१०२१ / प्र.क्र .३१३ / २०२१ / दहा.- श्री . प्रवीण परदेशी , भाप्रसे ( १ ९ ८५ ) हे Member in the Capacity Building 
Commission ( CBC ) , New Delhi या पदावर प्रतिनियुक्तीने दिनांक १ जुलै २०२१ ( म.पू. ) रोजी रुजू झाल्याने , सदर पदाच्या विहित 
केलेल्या अटी व शर्ती मधील [ अट डी ( १ ) ] मधील तरतूदीस अनुसरून , ते दिनांक ३० जून २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) पासून अपर मुख्य सचिव , मराठी 
भाषा विभाग , मंत्रालय , मुंबई या पदावरून शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रशांत साजणीकर , 
शासनाचे सह सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMEMT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 21st September 2021 

NOTIFICATION 


No. AEO - 1021 / C.R . 313 / 2021 / X. — Mr . Praveen Pardeshi , IAS [ RR : 1985 ] , has been appointed 
as Member in the Capacity Building Commission ( CBC ) , New Delhi by deputation on 1st July 
2021. As per provision [ term D ( 1 ) ] in the prescribed terms and conditions of the said post , he has 
retired from the post of additional Chief Secretary , Marathi Language Department , Mantralaya , 
Mumbai from w.e.f. 30th June 2021 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRASHANT SAJANIKAR , 
Under Secretary to Government . 


( 
१ 
) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th September 2021 


NOTIFICATION 


No. SPP.2021 / U.O.R.47 / D - XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No.ll of 1974 ) the Government of Maharashtra 
hereby appoints , Adv . Rajnath K. Pathak , as " Special Public Prosecutor ” for conducting the Remand 
Application No.53 of 2021 before the Additional Chief Metropolitan Magistrate Court , 8th court , Esplanade , 
Mumbai and Bail Application No.318 of 2021 in the Court of Sessions , Greater Bombay , Mumbai which is 
arising out of investigation dated 2nd November 2020 in M / s . Anuj Mahesh Gupta / Savvy Fabrics having 
GSTIN - 27 AFPPG2519A1ZS . 

2. The fees of Adv . Rajnath K. Pathak , Special Public Prosecutor shall be paid by Finance 
Department as per the fee schedule agreed by the Finance Department and approved by this department . 

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves right to revoke / modify / annul the order without assigning any 


reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th September 2021 


NOTIFICATION 


No. SPP.2021 / U.O.R.47 / D - XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No.Il of 1974 ) the Government of Maharashtra 
hereby appoints , Adv . Jitendra B. Mishra , as " Special Public Prosecutor " for conducting the Civil Writ Petition 
No. ( St. ) 4775/2021 before the Hon'ble High Court Bombay , Mumbai which is arising out of investigation 
dated 2nd November 2020 in M / s . Anuj Mahesh Gupta / Sawy Fabrics having GSTIN - 27 AFPPG2519A1ZS . 

2. The fees of Adv . Jitendra B. Mishra , Special Public Prosecutor , shall be paid by Finance 
Department as per the fee Schedule agreed by the Finance Department and approved by this department . 

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves right to revoke / modify / annul the order without assigning any 


reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


३ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th September 2021 . 


NOTIFICATION 


No. SPP.2021 / 0.O.R.64 / D - XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. Il of 1974 ) and Section 15 of The Scheduled 
Castes and the Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , 1989 , the Government of Maharashtra 
hereby appoints , Adv . Raja Thakare , as " Special Counsel " and Adv . Mahesh Mule as " Special Public Pros 
ecutor " to assist Adv . Raja Thakare , Special counsel for conducting the case / s in Sessions Court , Dindoshi , 
Mumbai and in the Hon'ble High Court , Mumbai which is arising out of C.R.No.937 / 2021 registered at 
Sakinaka Police Station , Mumbai . 

2. The fees of Adv . Raja Thakare , as " Special Counsel " and Adv . Mahesh Mule as " Special Public 
Prosecutor " shall be paid by Home Department as per the fee proposal agreed by Home Department and 
approved by this department . 

3. Their appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves right to revoke / modify / annul the order without assigning any 
reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th September 2021 . 


NOTIFICATION 


No. SPP.2021 / 1024 / C.R.134 / D - XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No.ll of 1974 ) the Government of Maharashtra 
hereby appoints , Adv . Sangita Phad , as " Special Public Prosecutor " for conducting the case in Hon'ble 
Sessions Court , Thane ( Kalyan ) which is arising out of C.R. No. 1 60/2021 registered at Khadakpade 
Police Station , Kalyan , District Thane . 

2. Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3. Lump sum fees of Rs . 30,000 ( Rupees Thirty Thousand only ) as quoted by Adv . Sangita Phad 
has been already deposited by the applicant Shri Nandkumar C. Ghode to the Government vide R.B.I. 
Challan No.1602 , dated 16th September 2021. The amount will be paid to Adv . Sangita Phad after comple 
tion of the case . 

4. The Government reserves right to revoke / modify / annul the order without assigning any 


reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय , मुंबई 


अधिसूचना 


क्रमांक आस्थापना -१५ / पदोन्नती / सहा.प्रबंधक / ल.शां.सा. / ९ ५८ / २०२१. - महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम , 
१ ९ ७१ च्या कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून माननीय लोक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी 
श्री . उ . म . कांबळे , यांच्या सेवानिवृत्तमुळे रिक्त झालेल्या सहायक प्रबंधक या पदावर श्री . लक्ष्मीदास शांताराम सावंत , कक्ष अधिकारी 
यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ ( म.पू. ) पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार एस -२३ : ६७७००-२०८७०० या वेतन श्रेणीत पदोन्नतीने तात्पुरती 
नेमणूक केली आहे . सदर पदोन्नती ही मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी याचिका क्र .२७ ९ ७ / २०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र .२८३०६ / २०१७ वरील 
मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे . 


मा . लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ . 


म . सी . गुप्ता , 

प्रबंधक . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 


आदेश 
क्रमांक वि -१ / श्री संत सावता पत / अधि . / कर्म / क .१५६ / अधि.प्रदान / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या 
आदेशान्वये श्री . संत सावता माळी ग्रामिण बिगरशेती सहाकारी पतसंस्था मर्या . , धोंडविरनगर , ता . सिन्नर , जि . नाशिक या संस्थेचे खालील 
अधिका - यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . लक्ष्मण रावजी भालेराव 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ” , “ अ -२ ” , “ अ -३ ” , “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका - यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


सहकारी बँक / 


( १० ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 
पतसंस्था " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ११ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १२ ) वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास 
आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद 
घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 


डॉ . सतिश खरे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


७ 


CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE'S OFFICE ESPLANADE COURT , MUMBAI 


CORRIGENDUM 


Read.- 1 ) This Office Notification No. CMM / A - 185 / LEAVE / 13 / 2021 , dated 1st 

September 2021 . 


2 ) Leave Application of Shri A. V. Kulkarni , Metropolitan Magistrate , 23rd 

Court , Esplanade , Mumbai vide O.W. No. 644/2021 , dated 25th August 

2021 . 
3 ) Application for Cancellation of one day Leave of Shri A. V. Kulkarni , 

Metropolitan Magistrate , 23rd Court , Esplanade , Mumbai vide O.W. 

No. 742/2021 , dated 17th September 2021 . 
No. CMM / A - 185 / LEAVE / 15 / 2021.- As per the above referred Notification at Sr. No. 1 , 
Shri A. V. Kulkarni , Metropolitan Magistrate , 23rd Court , Esplanade , Mumbai has been granted 
Earned Leave for nine days i.e. from 14th September 2021 to 18th September 2021 . 

In view of the above application referred at Sr. No. 3 , Shri A. V. Kulkarni , Metropolitan 
Magistrate , 23rd Court , Esplanade , Mumbai has submitted an application for cancellation of his 
two days Earned Leave i.e. from 17th September 2021 to 18th September 2021 , and the same has 
been allowed . 


Hence , the above referred Notification at Sr. No. 1 , is partially amended to the effect that 
Earned Leave of Shri A. V. Kulkarni , Metropolitan Magistrate , 23rd Court , Esplanade , Mumbai 
from 17th September 2021 to 18th September 2021 ( 2 days ) be treated as cancelled . 


Mumbai , 
dated 18th September 2021 . 


S. B. BHAJIPALE , 
I / C Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. PLB - 1513 / 2021 / 4808 .- Smt . S. S. Betkekar , Offg . Assistant Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay is granted Earned Leave for 6 days from 14th June 2021 to 19th June 2021 . 

Certified that Smt . S. S. Betkekar , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1516 / 2015 Smt . C. A. Choudhari , Officiating . Assistant Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay is granted ( i ) Commuted Leave for 04 days from 5th July 2021 to 8th July 
2021 and ( ii ) Earned Leave for 6 days from 12th July 2021 to 17th July 2021 . 

Certified that Smt . C. A. Choudhari , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1513 / 2017.- Smt . M. R. Dalvi , Offg . Assistant Registrar , High Court , Appellate 
Side , Bombay is granted Commuted Leave for 5 days from 5th July 2021 to 9th July 2021 . 

Certified that Smt . M. R. Dalvi , would have continued to officiate as Deputy Registrar , High 
Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1514 / 2021 .- Shri S. K. Tambade , Officiating Assistant Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay is granted Commuted Leave for 12 days from 14th June 2021 to 25th June 
2021 . 

Certified that Shri S. K. Tambade , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1518 / 2019.- Smt . V. V. Joshi , Officiating Assistant Registrar , High Court , Appellate 
Side , Bombay is granted Earned Leave for 02 days from 9th August 2021 to 10th August 2021 . 

Certified that Smt . V. V. Joshi , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1505 / 2021 .- Smt . S. S. Kulkarni , Officiating Assistant Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay is granted Commuted Leave for 05 days from 16th July 2021 to 20th July 
2021 . 

Certified that Smt . S. S. Kulkarni , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1515 / 2019 .- Smt . M. M. Mayekar , Officiating Assistant Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay is granted Commuted Leave for 01 day on 5th August 2021 . 

Certified that Smt . M. M. Mayekar , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1516 / 2019.- Shri S. Y. Patkar , Officiating Assistant Registrar , High Court , Appellate 
Side , Bombay is granted ( i ) Commuted Leave for 28th August 2020 to 12th September 2020 and 
( ii ) Commuted Leave for 13 days from 13th September 2020 to 25th September 2020 . 

Certified that Shri S. Y. Patkar , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1513 / 2012 : - Shri Shaikh Abdul Shakeel Abdul Rahim , Offg . Assistant Registrar 
( I.T. ) , Special Computer Cell High Court , Appellate Side , Bombay is granted Earned Leave for 05 
days from 19th July 2021 to 23rd July 2021 . 

Certified that Shri Shaikh Abdul Shakeel Abdul Rahim , would have continued to officiate as 
Project Manager , Special Computer Cell , High Court , Appellate Side , Bombay , had he not 
proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 27th August 2021 . 


D. S. DESHMUKH , 

I / c Registrar , 
Finance and Budget . 


9 ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. PLB - 1512 / 2021 / 4813 .— Shri D. M. Mata , Offg . Deputy Registrar , High Court , Appellate 
Side , Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 23rd August 2021 to 27th August 2021 with 
permission to leave Headquarter from 21st August 2021 ( A.O.H ) to 30th August 2021 ( B.O.H. ) 
( Prefixing 22nd August 2021 and Suffixing 28th August 2021 and 29th August 2021 ) . 

Certified that Shri D. M. Mata , would have continued to officiate as Deputy Registrar , High 
Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 4th September 2021 . 


D. S. DESHMUKH , 

I / c Registrar , 
Finance and Budget . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1516 / 2018 / 4818 .— Shri Ajit A. Yadav , Offg . Deputy Registrar , High Court , Appellate 
Side , Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 6th July 2021 to 8th July 2021 . 

Certified that Shri Ajit A. Yadav , would have continued to officiate as Deputy Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 27th July 2021 . 


V. M. MOHITE , 

Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. P & E / 852 / 2021 .- Mrs. Rajeshri Prakash Aher , Private Secretary , High court , Bombay is 
granted Child Care Leave for 29 days from 14th September 2021 to 12th October 2021 . 

Certified that Mrs. Rajeshri Prakash Aher , would have continued to Private Secretary , High 
Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 9th September 2021 , 


S. M. KOCHEY , 
Registrar , Original Side , 

High Court Bombay . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1201 / 2021 / 1972 .- The High Court has been pleased to transfer and post Smt . M. J. 
Dhote , Principal District and Sessions Judge , Latur as Principal District and Sessions Judge , 
Satara . 


Bombay , 
dated 20th September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : - Government Notification Law and Judiciary Department No. DAJ 

1120 / Pra.Kra.17 / Desk - III , dated 24th August 2021 . 
No. A 1201 / 2021 / 1969. - The High Court has been pleased to post Smt . Surekha S. Kosamkar , 
the then Director , Public Prosecution , Mumbai as Principal District and Sessions Judge , Latur on 
her reinstatement subject to the conditions stated in the government Order dated 24th August 
2021 with effect from the date on which she assumes the charge vice Smt . M. J. Dhote transferred . 


Bombay , 
dated 20th September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A 1203 / 2021 / 1974. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 9 of 
the code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to appoint Shri 
Rajeshwar Dnyandeo Gadwe , Ad hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , Bhokar , 
District - Nanded , as an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a court of Sessions 
with immediate effect . 


Bombay , 
dated 27th September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


38 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 / 2021 / 1966 .— The High Court has been pleased to make the ranking of Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 


New Posting 


1 . 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri Y. G. Dubey 
transferred 


2 . 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt . P. I. Suryawanshi . 


3 . 


5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri D. S. Wamane . 


4 . 


6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt . A. S. Wankhade . 


5 . 


7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri B. D. Tare . 


6 . 


Name of Judicial Officers 
Smt . P. I. Suryawanshi , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Shri D. S. Wamane , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Smt . A. S. Wankhade , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Shri B. D. Tare , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Shri S. B. Patil , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Shri S. U. Nyaharkar , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Smt . D. R. Bhandari , 
10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Shri S. M. Qadri , 
11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Smt . S. S. Manjrekar , 
12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Shri A. J. Patil , 
13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Smt . V. D. Sungare , 
14th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 


8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri S. B. Patil . 


7 . 


9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri S. U. Nyaharkar . 


8 . 


10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt . D. R. Bhandari . 


9 . 


11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri S. M. Qadri . 


10 . 


12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt . S. S. Manjrekar . 


11 . 


13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri A. J. Patil . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


12 . 


New Posting 
14th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt . V. D. Sungare . 


13 . 


15th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Shri V. H. Khedkar . 


Name of Judicial Officers 
Shri V. H. Khedkar , 
15th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Smt . A. V. Khedkar Garad , 
16th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Smt . P. S. Mule , 
17th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 
Smt . B. M. Potdar , 
18th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 


14 . 


16th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt . A. V. Khedkar Garad . 


15 . 


17th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad vice Smt . P. S. Mule . 


Bombay , 
dated 24th September 2021 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 ( i ) /2021.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
1 . Smt . V. A. Lavand - Kokate , 

Maternity Leave for 180 days from 4th August 
3rd Joint Civil Judge , Junior 2021 to 30th January 2022 with permission to 
Division and Judicial Magistrate , leave headquarter . 
First Class , Rahata , 
District Ahmednagar . 


On return from leave Smt . V. A. Lavand - Kokate will be reposted as 3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Rahata , District Ahmednagar . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V. A. 
Lavand - Kokate would have continued to officiate as 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Rahata , District Ahmednagar had she not proceeded on leave 
during the above period . 

II 
The Charge during the leave period of Smt . V. A. Lavand - Kokate is kept with 
Smt . Vishwambharan Saritha , 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Rahata , District Ahmednagar . 


Bombay , 
dated 23rd September 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 
Registrar , ( Insp . II ) . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A 3902 ( i ) / 2021 The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
1 . Smt . A. R. Fakrabadkar , 

Maternity Leave for 180 days from 14th September 
Joint Civil Judge , Junior Division 2021 to 12th March 2022 prefixing holidays on 
and Judicial Magistrate , First Class , 10th September 2021 to 13th September 2021 
Sengaon , District Parbhani . 

with permission to leave headquarter from 
9th September 2021 ( A.O.H. ) . 


On return from leave Smt . A. R. Fakrabadkar will be reposted as Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Sengaon , District Parbhani . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . A. R. 
Fakrabadkar would have continued to officiate as Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sengaon , District Parbhani had She not proceeded on leave during the 
above period . 

II 
The Charge during the leave period of Smt . A. R. Fakrabadkar is kept with 
Shri P. A. Ghote , Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Sengaon , 
District Parbhani . 


Bombay , 
dated 27th September 2021 . 


N. G. GIMEKAR , 

Registrar , 
( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिका - यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका - यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -२०२० / प्र.क्र .३१३ / ई.- श्री . चंद्रकांत निवृत्ती पाडळे , अवर सचिव , महसूल व वन विभाग , हे म.ना.से. ( निवृत्तीवेतन ) 
नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० ( १ ) खालील तरतुदीनुसार दिनांक ३० जून २०२० ( म.नं. ) रोजी पासून नियतवयोमानानुसार शासन सेवेतून 
सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रविराज फल्ले , 
शासनाचे सह सचिव . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -२०२० / प्र.क्र .३१४ / ई.- श्री . भाऊराव मुखरुजी मोटघरे , कक्ष अधिकारी , महसूल व वन विभाग , हे म.ना.से. ( निवृत्तीवेतन ) 
नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १० ( १ ) खालील तरतुदीनुसार दिनांक ३० जून २०२१ ( म.नं. ) रोजी पासून नियतवयोमानानुसार शासन सेवेतून 
सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रविराज फल्ले , 
शासनाचे सह सचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई . 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक १४ ९ ७३ / क - १.- श्रीमती आ . अ . तरडे , उच्चश्रेणी लघुलेखक यांची या सचिवालयातील सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या 
एस -१६ : ४४ ९००-१४२४०० या वेतनस्तरातील “ स्वीय सहायक ” या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात 
आली आहे . 

२ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७ ९ ७ / २०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य 
शासनाने मा . सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे . सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे . सामान्य 
प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय , दिनांक ७ मे २०२१ मधील तरतुदीच्या अधीन राहून त्यांची पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

३ . श्रीमती आ . अ . तरडे , उच्चश्रेणी लघुलेखक यांना “ स्वीय सहायक ” पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे : 

( अ ) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात प्रशासकीय निकड म्हणून देण्यात आली आहे . 
( ब ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे श्रीमती आ . अ . तरडे यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुभाष नलावडे , 

अवर सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिअ -२०२१ / प्र.क्र .१६४ / कामगार - ८.– कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . गुलाब ज्योतीराम 
दाभाडे , कामगार उप आयुक्त , नाशिक यांची जन्मतारीख दिनांक ३० मे १ ९ ६३ आहे . त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्ष पूर्ण केल्याने ते नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०२१ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए ) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शशांक चव्हाण , 


कक्ष अधिकारी . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 

गृह विभाग ( परिवहन ) 
२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी . ० ९ २१ / प्र.क्र .१८४ / परि - ३. – श्री . जितेंद्र रमेशचंद्र उपगन्लावार , मोटार वाहन निरीक्षक , प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , पुणे 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम ६६ ( १ ) मधील अटींच्या अधीन राहून , त्यांना दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ 
( म.नं. ) पासून शासन सेवेतून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


गृह विभाग ( परिवहन ) 
२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी .०२२१ / प्र.क्र .४० / परि - ३. – श्री . सय्यद शाहेद सय्यद अब्दुल हमीद , मोटार वाहन निरीक्षक , उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय , श्रीरामपूर हे दिनांक ३१ मे २०२१ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


गृह विभाग ( परिवहन ) 
२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी .०२२१ / प्र.क्र .४० / परि - ३. – श्री . आनंदराव कृष्णाजी पाटील , मोटार वाहन निरीक्षक , प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , कोल्हापूर 
हे दिनांक ३१ मे २०२१ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 

गृह विभाग ( परिवहन ) 
२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी .०२२१ / प्र.क्र .४० / परि - ३. – श्री . दत्तात्रय शेषराव कदम , मोटार वाहन निरीक्षक , उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , अकोला 
हे दिनांक ३० जून २०२१ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


गृह विभाग ( परिवहन ) 
२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी .०२२१ / प्र.क्र .४० / परि - ३. – श्री . राजकिशोर बेंजमिन ढेंगरे , मोटार वाहन निरीक्षक , प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , 
मुंबई ( मध्य ) हे दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि ११२१ / प्र.क्र .०८ / का.१.- श्री . प्रियदर्शन शंकरराव कांबळे , अवर सचिव , अल्पसंख्याक विकास विभाग हे दिनांक ३० 
सप्टेंबर २०२१ ( म.नं. ) पासून नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दि . मा . सोनवणे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


7 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३२१ / प्र.क्र .२०६ / सेवा -२ डॉ . शिवानंद शिवराय बिरादार , वैद्यकीय अधीक्षक , वर्ग -१ ग्रामीण रुग्णालय चाकूर , , 

जि . 
लातूर यांना अतिप्रदानाची रू . १,७७,०८ ९ इतकी रक्कम त्यांना देय होणा - या उपदानातून वसूल करण्याच्या अधीन राहून , वैद्यकीय अधीक्षक , वर्ग 
१ ग्रामीण रुग्णालय चाकूर , जि . लातूर या पदावरून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चंद्रकांत ह . वडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३१८ / प्र.क्र .२८ / सेवा -२ डॉ . दिनकर निवृत्ती रावखंडे , हे वैद्यकीय अधीक्षक , प्रादेशिक मनोरुग्णालय , ठाणे हे दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१७ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चंद्रकांत ह . वडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


सामान्य प्रशासन विभाग 


६ वा मजला , मंत्रालय विस्तार इमारत 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक मावाज -२०२१ / ५४३ / प्र.क्र.९ ७ / ३४ - अ.- श्रीमती क्रिती लाला , जिल्हा माहिती अधिकारी , जालना या दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ 
( म.पू. ) रोजी शासकीय सेवेतून स्वेच्छासेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दीपाली पाठक , 


शासनाचे कार्यासन अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


